महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदांची दि.०१.०१.२०२२ 
ते दि. ३१.१२.२०२२ म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.८३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.८३/प्रशा-२ 
दिनांक १७.०८.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


मूळ अर्ज क्र. ९९२/२०२३ व मूळ अर्ज क्र. ७२०/२०२३ मध्ये मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालयाने 
दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


१) संदर्भाधीन शासन परिपत्रक दिनांक १७.०८.२०२३ सोबतच्या प्रपत्र मध्ये जेष्ठता क्र.९४ 
श्री.रामदास शि. वालझडे यांच्या नंतर श्री.संजय ज्ञानेश्वर जावीर यांना जेष्ठता क्र. ९४ अ व श्री.धनंजय 
लक्ष्मण चोपडे यांना जेष्ठता क्र. ९४ ब असे वाचावे. 

२) संदर्भाधीन शासन परिपत्रक दिनांक १७.०८.२०२३ सोबतच्या प्रपत्र मध्ये जेष्ठता क्र.९५ श्री.रविंद्र 
सि.सोनटक्के यांच्या नंतर श्रीम.अश्विनी अनिलराव लाठकर यांना जेष्ठता क्र.९५ अ असे वाचावे. 

३) संदर्भाधीन शासन परिपत्रक दिनांक १७.०८.२०२३ सोबतच्या प्रपत्र मध्ये जेष्ठता क्र.१०९ 
श्री.सचिन गो.परदेशी यांच्या नंतर श्री.राजू रमाकांतराव पातळे यांना जेष्ठता क्र. १०९ अ असे वाचावे. 
त्याबाबतचे प्रपत्र सोबत जोडले आहे. 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९११११३७७२२१ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VJAY NIVRUTTI BHOSALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION ND 
SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e48582666 


9926889, postalCode=400032, Mi 


serial ber=7966F BBDAGE03C3F79409670C65FACO77378A68F734A11D05 
1D02DC3119DC128, -VUJAY NIVRUTTI BHOSALE. 


Date: 2024.02.09 11:20:43 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२.सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३.निवड नस्ती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता -२१२३/प्र.क्र.८३/प्रशा-२, दि.०९ फेब्रुवारी २०२४ चे प्रपत्र 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ अखेर म्हणजेच दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक मार्ग । दि./ज्येष्ठ.मानवी दिनांक 
दिनांक 
PAS | २ ३ 1 ४ ५ द ea ८ ९ 
९४अ | ९४अ | श्री.संजय ज्ञा.जावीर | अनु.जाती. | ०१.०६.१९७० | २७.०३.२०१४ । सरळसेवा | १७.६.२०११ । ३१.०५.२०२८ 
९४ब | ९४ब । श्री.धनंजय लक्ष्मण | एन.टी.(सी.) | ०१.०६.१९७८ | १८.०३.२०१४ । सरळसेवा | १७.६.२०११ ३१.०५.२०३६ 
चोपडे 
९५अ | ९५अ श्रीम.अश्विनी खुला ।०४.०३.१९७६ | १९.०३.२०१४ । सरळसेवा | ०७.०७.२०११ | ३१.०३.२०३४ 
अनिलराव लाठकर 
१०९ | १०९अ | श्री.राजू रमाकांतराव | वि.मा.प्र. | २७.०१.१९७६ | १२.०३.२०१४ | सरळसेवा | ०८.०७.२०११ | ३१.०१.२०३४ 


पातळे 


